सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . २ ] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ पौष , २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 


औ . भाग १ - २ 


पृष्ठे 


१ 


ते 


५१ 

ते 

६६ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड , यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १ ९ नुसार 

अधिसुचना 

क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ५० / १ ९९ ५ . ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


५१ 


[ पृष्ठे - १७ , 


भाग एक - अ ( भाग चार - अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी 
१ 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , १ 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा . प्र . बीड यास 
पदनिर्देशित करीत आहे . 


५२ 


अ.क्र . 


१ 


२ 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


अ.क्र . 


गावाचे नांव : - जमीन संपादन पाझर तलाव हिवरापहाडी 

ता . जि . बीड 


स.नं. / ग.नं. 


२६० 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


२६१ 


२६२ 


एकूण 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.३७ 


स.नं. / ग.नं. 


१.१२ 


लागु नाही 


०.२० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : -जमीन संपादन पाझर तलाव हिवरापहाडी 

ता . जि . बीड 


१.६ ९ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - जमीन संपादन पाझर तलाव हिवरापहाडी 
ता . जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - जमीन संपादन जमीन संपादन 
पाझर तलाव हिवरापहाडी ता . जि . बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा . प्र . बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : .१२.२०२२ 

ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड . 


भाग १ - पुरवणी 


२ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जायकवाडी प्रकल्प बीड , यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

११ नुसार अधिसुचना 
दिनांक ०३.०१.२०२२ 


क्र . 

२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ३५ / २००५ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( अ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणा 
बाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 

त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . सदर कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना 
वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ 
चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी विहीत करण्यात येईल 
त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेईल . आणि ज्या 
अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे 
समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादनजायकवाडी प्रकल्प 
बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी प्राधिकृत 
करीत आहे . 


औरंगाबाद विभाग 


अ.क्र . 

१ 

२ 


प्रकल्पाचे नांव - 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नांव : - बेलखंडी पाटोदा ता . बीड जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

६३ 

२.०१ 

६२ 

०.०४ 

एकुण 

२.०५ 


अ.क्र . 


परिशिष्ट २ 

पाझर तलाव क्र .०३ ( निशानकुंड ) बेलखंडी पाटोदा 
ता . जि . बीड 


प्रकल्पाचे विवरणः- पाझर तलाव क्र . ०३ ( निशानकुंड ) बेलखंडी पाटोदा 
ता . जि . बीड 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


( आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 
पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 
गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०३ ( निशानकुंड ) बेलखंडी पाटोदा 
ता . जि . बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसपादन जायकवाडी 
प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 

प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


दिनांक : ०३.०१.२०२३ 
ठिकाण : बीड 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
जायकवाडी प्रकल्प बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
जायकवाडी प्रकल्प बीड , 


५३ 


३ 

उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 


दिनांक - 

क्र . २०२३ / एलएनक्यु / सिआर / ८४ / २००५.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


/ ०१ / २०२३ 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 
त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


५४ 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

J 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०३ घाटशिळपारगाव ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , 


स.नं. / ग.नं. 


५२ 


५३ 


४१ 


एकुण 


०.१ ९ .१८ 


०.२२.३२ 


०.४१.४ ९ महाराष्ट्र शासन सरकार ( गायराण ) 

पो.ख. 


०.८२.९९ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०३ घाटशिळपारगांव ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 


प्रकल्पाचे विवरण : - गाव तलाव क्र . ०३ घाटशिळपारगांव ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


शके १ ९ ४४ 


अ.क्र . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०३ घाटशिळपारगांव ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 


भाग १ - पुरवणी 


स.नं. / ग.नं . 

लागु नाही . 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र . , ३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

दिनांक : 

/ ०१ / २०२३ 

ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 

उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


४ 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ पौष , २२-२८ , शके १ ९ ४४ 
: 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक - / ०१ / २०२३ 

क्र .२०२३ / एलएनक्यु / सिआर / ५० / २००६.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


· 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०३ मदमापुरी ता . शिरुर का . जिल्हा : 

बीड 

अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं. 


३५ पै 

३५ पै 

३५ पै 

एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.३६ 

०.३६ 

०.७२ 

१.४४ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०३ मदमापुरी ता . शिरूर का . जिल्हा : 
बीड 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र . ०३ मदमापुरी ता . शिरुर का . जिल्हा : 

बीड 


५५ 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०३ मदमापुरी ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 
अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : / ०१ / २०२३ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , 


५ 

उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 


अधिसुचना 


दिनांक - 

/ ०१ / २०२३ 

क्र . २०२३ / एलएनक्यु / सिआर / ४० / २००३ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 
त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

J 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


X 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०४ शिरुर ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.१८ 


९पै 


९पै 


९पै 


शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


९पै 
एकुण 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


०.२६ 

०.७८ 


भाग १ - पुरवणी 


०.१३ 

१.३५ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०४ शिरुर ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 
प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र .०४ शिरुर ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 


स.नं. / ग.नं . 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०४ शिरुर ता . शिरुर का . जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : / ०१ / २०२३ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 

, 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


६ 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 


अधिसुचना 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 


दिनांक - 


/ ०१ / २०२३ 

क्र .२०२३ / एलएनक्यु / सिआर / ०५ / २००७ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 
त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

J 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : - कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधारा ( अति ) साक्षांळपिंप्री मौजे 
धरवंटा ता . गेवराई जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 


७१ पै 

एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

0.90 

०.७० 


५७ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधारा ( अति ) साक्षांळपिंप्री मौजे 
धरवंटा ता . गेवराई जिल्हा : - बीड 

प्रकल्पाचे विवरण : - कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधारा ( अति ) साक्षांळपिंप्री मौजे 
धरवंटा ता . गेवराई जिल्हा : - बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - कोल्हापुरी पध्दतीचा बंधारा ( अति ) साक्षांळपिंप्री मौजे 
धरवंटा ता . गेवराई जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : / ०१ / २०२३ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 

, 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , 


७ 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक - / ०१ / २०२३ 

क्र .२०२३ / एलएनक्यु / सिआर / ३० / २००५ - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

. 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०२ शिरापुर धुमाळ ता . शिरुर का . 

जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


६ 

७ 

८ 


१० 

११ 


स.नं. / ग.नं. 


९ ६२ 

९ ६२ 

९ ६२ 

९ ६२ 

९ ६२ 

९ ६२ 

९ ६२ 

९ ६२ 

९ ६२ 

९ ६२ 

९ ६२ 

एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.१६ 

०.१७ 

०.१७ 

०.१७ 

०.६० 

०.१० 


०.५३ 

9.00 

१.४० 

०.२० 

०.५० 

५.०० 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०२ शिरापुर धुमाळ ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 

प्रकल्पाचे विवरण : - पाझर तलाव क्र . ०२ शिरापुर धुमाळ ता . शिरुर का . 
जिल्हा : - बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ०२ शिरापुर धुमाळ ता . शिरूर का . 
जिल्हा : - बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : / ०१ / २०२३ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


८ 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 
जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०२ ढोरकरवाडी ता . शिरुर का . जिल्हा : 

बीड 

अ.क्र . 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 

दिनांक - / ०१ / २०२३ 


क्र . २०२३ / एलएनक्यु / सिआर / ५७ / २००५ . ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

४ 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

· 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


४ 


५ 


स.नं. / ग.नं. 

६३८ 

६३० 

६३५ 

६३० 

६३६ 

६३१ 

एकुण 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.९ ६ 

०.३१ 

०.१८ 

०.०५ 

०.१२ 

०.०५ 

१.६७ 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०२ ढोरकरवाडी ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 

प्रकल्पाचे विवरणः - गाव तलाव क्र . ०२ ढोरकरवाडी ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०२ ढोरकरवाडी ता . शिरुर का . जिल्हा : 
बीड 
अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


५ ९ 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र , ३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : / ०१ / २०२३ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , 


९ 

उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 

अधिसुचना 


दिनांक / ०१ / २०२३ 

क्र . २०२३ / एलएनक्यु / सिआर / ०५ / २००५ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसूचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


- 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

४ 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


५ 

६ 

७ 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र .०३ मौजे तांदळा ता . गेवराई जिल्हा : 

बीड 

अ.क्र . 


स.नं. / ग.नं. 


५६ पै 


५६ पै 


५६ पै 


५६ पै 


शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


५६ पै 


५६ पै 

एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०३ मौजे तांदळा ता . गेवराई जिल्हा : 
बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.५५ 

०.४० 

.२२ 

०.२२ 

०.२२ 

०.१ ९ 

०.० ९ 

१.८ ९ 


प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र . ०३ मौजे तांदळा ता . गेवराई जिल्हा : 
बीड 


स.नं. / ग.नं. 


लागु नाही . 


- 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०३ मौजे तांदळा ता . गेवराई जिल्हा : 
बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : / ०१ / २०२३ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


१० 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

औरंगपुर ता . शिरूर कासार जिल्हा : - बीड 
जमीनीचा प्रकार क्षेत्र ( हे . आर ) 

जिरायत 

०.६५ 

जिरायत 

०.४१ 

जिरायत 

जिरायत 

जिरायत 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 

दिनांक - / ०१ / २०२३ 


क्र .२०१ ९ / एलएनक्यु / सिआर / १ ९ / ०६.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 

त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

४ 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल . आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : 

अ.क्र . स.नं. / ग.नं. 

२ ९ १ पै 

२ ९ १ पै 

२ ९ ० पै 


६ 


२८८ पै 

२८३ पै 


२८२ पै 

२८१ पै 


अ.क्र . 


जिरायत 


जिरायत 

एकुण 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गाव तलाव क्र ०३ मौजे औरंगपुर ता . शिरूर कासार 
जि . बीड 


०.२१ 

०.०४ 

१.३५ 

०.३५ 

०.६६ 

३.६७ 


प्रकल्पाचे विवरणः- गाव तलाव क्र ०३ मौजे औरंगपुर ता . शिरूर कासार 
जि . बीड 

सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 


गावाचे नांव : - औरंगपुर ता . शिरूर कासार जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 


लागु नाही . 


६१ 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 
३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 
दिनांक : / ०१ / २०२३ 

ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , 


११ 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


दिनांक - / ०१ / २०२३ 

क्र .२०२३ / एलएनक्यु / सिआर / ०१ / २०२३ . - ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

२ 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला आहे . 
त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसूचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपुर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 

सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपविभागीय अधिकारी , बीड 
तथा भूसंपादन अधिकारी , बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


गावाचे नांव : - ३३/११ 

बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 


शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

के . व्ही . उपकेंद्र धोडराई ता . गेवराई जिल्हा : 

जमीनीचा प्रकार 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


२०३ 


ह.बा 

एकुण 


सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 


भाग १ - पुरवणी 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - ३३/११ के . व्ही . उपकेंद्र धोडराई ता . गेवराई जिल्हा : 
बीड 

प्रकल्पाचे विवरणः- ३३/११ के . व्ही . उपकेंद्र धोडराई ता . गेवराई जिल्हा : 
बीड 


०.६८ 

०.६८ 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही . 


परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - ३३/११ के . व्ही . उपकेंद्र धोडराई ता . गेवराई जिल्हा : 
बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 

१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावे : 
लागू नाही . 

सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या कलम ११ 
चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . प्रारंभिक 
अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत उपविभागीय 
अधिकारी बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप नोंदविता येईल . 

दिनांक : / ०१ / २०२३ 
ठिकाण : बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 
उपविभागीय अधिकारी बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


१२ 


उपविभागीय अधिकारी , बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०२ मौ . हिंगेवाडी / गोमळवाडा ता शिरुर 
कासार . जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 

संपादन गाव तलाव क्र . ०२ मौ . हिंगेवाडी / गोमळवाडा ता शिरुर 
कासार . जि . बीड साठी भुसंपादन 

दिनांक : 

क्रमांक - २०२३ / एलएनक्यु / एसआर / ५ ९ / २००६ . - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


/ ०१ / २०२३ 


- 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी बीड यास पदनिर्देशित 
करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


स.नं. / ग.नं. 

६५२ पै 

६५२ पै 

एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


०.४२ 


०.४० 


०.८२ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र . ०२ मौ . हिंगेवाडी / गोमळवाडा ता . 
शिरूर कासार . जि . बीड 


६३ 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गाव तलाव क्र . ०२ मौ . हिंगेवाडी / गोमळवाडा 
ता शिरूर कासार जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ०२ मौ . 
हिंगेवाडी / गोमळवाडा ता . शिरूर कासार जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं . 
लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी बीड यांचे 
कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 

दिनांक : 

.०१.२०२३ 

ठिकाण : - बीड 


( नामदेव टिळेकर ) 

उपविभागीय अधिकारी , बीड . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , शके १ ९ ४४ 

अटी 

१. वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६ ९ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करतांना सहकार कायदा , नियम 
यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन न केल्यास निदर्शनास 
आपल्यास आश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 


१३ 

जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , औरंगाबाद , यांजकडून 


वाचा : 

१. शासकीय अधिसुचना कृषी व सहकार विभाग मंत्रालय मुंबई क्रमांक 
सीएसएल -१३८१ / ५३३२२ / ( २२० ) / १५ - सी दि . २२.१०.१ ९ ८१ . 


२. शासन आसुचना क्र . सीएसएल -१४ ९ ३ / ११६२ / सीआर -४७ / १५ 
स.दि .२६.०७.१ ९९९ 


३. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६१ सुधारणा राजपत्र दिनांक 
३० ऑगस्ट २०१४ . 


४. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे 
यांचे परिपत्रक जा.क्र . ९ / २०१७ दि . ०१.०१.२०१७ . 


५. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे 
यांचे परिपत्रक जा.क्र . २४७४/२०१८ दि . ३१.१०.२०१८ . 


६. व्यवस्थापक , जय बालाजी अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . 
औरंगाबाद यांचा दिनांक १४.११.२०२२ . 


७. उपनिबंधक सहकारी संस्था ता . औरंगाबाद यांचे पत्र जा.क्र . ३ ९ २२ / 
२०२२ दि . २३.११.२०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
आदेश 


क्र . जिउनी / वसूली / जयबालाजी अर्बन को - ऑप / कलम -१५६ आदेश / 
४७/२०२३ . - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार मी अनिलकुमार मु . 
दाबशेडे जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था औरंगाबाद या आदेशान्वये 
जय बालाजी अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . औरंगाबाद या 
पतसंस्थेचया खालील अधिकारी यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी करावयाच्या कार्यवाहीपुतती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ व नियम १०७ 
मधील तरुदीनुसार खालील नुसार खालील अटीस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासुन ते दिनांक ३१.०.२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 
आहे . 


अ.क्र . 


१ 


अधिकार अधिकार प्रदान शक्तीची 

करावयाचे व्याप्ती 


पदान 

करावयाचे अधिका - याचा 

अधिका - याचे 

हुद्दा 

नाव 


श्री सुधाकर 

बाबुराव 
अन्नदाते 


वसुली वसुली 

अधिकारी अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


औरंगाबाद 

जिल्हा 


वसुली 
अधिका - याचा 
फोटो 


भाग १ - पुरवणी 


प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१.१०.२०१८ रोजी 
निर्गमीत केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित नमुन्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती या कार्याल्यास सादर करावी . 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवा निवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास अशा अधिका - यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होती . 


५. वसुली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ स दिनांक 
२३.११.२००६ अन्वये वसुली अधिका - यांना तीन सिहांच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसुली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त किंवा सिव्हील कोर्ट एक्झीकेटीव्ह कोर्ट या शब्दांचा अथवा तत्सम 
शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिका - यांनी त्यांच्या 
नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व 
नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 

८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनास 
जय बालाजी अर्बन को - ऑप . क्रेडीट सोसायटी लि . जि . औरंगाबाद असा 
फलक लावता येईल . 

९ . वसुली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामिनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका यांच्याकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे 
त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा 
अधिकारीयांचे मार्फत पगारातून कर्जवसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१०. वसूली अधिका - यास थकबाकीदराकडून वसली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम १०७ 
अन्वये आदेश दिनांक ०६.०४.२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणार नाही . 


. 


११. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , म.रा. पुणे यांचे 
कार्यालयीन परिपत्रक दिनांक ३१.१०.२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमीत करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा या मध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमुद 

करावा . 


अनिलकुमार मु . दाबशेडे , 
जिल्हा उपनिबंधक 

सहकारी संस्था , औरंगाबाद . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ पौष , २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


१४ 

जिल्हा निवडणुक अधिकारी , कृ.उ.बा.स. तथा जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , हिंगोली , यांजकडून 


क्र . २५१४ / कक्ष- १ / बा.स. / कृउबासवसमत / निवडणुक सदस्य नावे प्रसिध्दी 
/ २०२२ दि . २८.१२.२०२२ . 


महाराष्ट्र कृषि उत्पन बाजार समित्या ( समितीची निवडणूक ) ( पहिली 
सुधारणा ) नियम २०२० मधील नियम ६५ व ६८ मधील उपनियम 
( १ ) व ( २ ) अन्वये समितीच्या सदस्यांची नावे प्रसिध्द करणे . 
वाचले 


१. मा.सचिव , राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचेकडील आदेश जा.क्र . रासनिप्रा / कक्ष -११ / कृउबासवसमत / निनिअ 
नियुक्ती आदेश / ८११४ / २०२२ दिनांक ११.११.२०२२ . 


२. मा . सचिव , राज्य सहकारी निवडणुक प्राधिकरण , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचेकडील आदेश जा.क्र . रासनिप्रा / कक्ष -११ / कृउबासवसमत / नि.कार्य 
मंजुरी / ८१ ९ ६ / २०२२ दिनांक १६.११.२०२२ 


३. निवडणुक निर्णय अधिकारी कृषि उत्पन्न बाजार समिती वसमत यांनी 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या ( समितीची निवडणुक ) ( पहिली 
सुधारणा ) नियम २०२० मधील नियम ६५ - नमुना - १ ९ मध्ये सादर केलेला 
निवडणुक निकाल दिनांक २६.१२.२०२२ ( प्राप्त दि . २८.१२.२०२२ ) 


४.महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न बाजार समित्या ( समितीची निवडणुक ) ( पहिली 
सुधारणा ) नियम २०२० मधील नियम ६५ -Declaration of result 
and publication of names of the members of the com 
mittee and 68 -Publication of names of members of 
the committee 


ज्या अर्थी 

कृषि उत्पन्न बाजार समिती , वसमत ता . वसमत जि . हिंगोली या बाजार 
समितीच्या सन २०२२ ते सन २०२७ या कालावधीतील समिती सदस्य 
निवडणुकीसाठी संदर्भ क्र . १ अन्वये निवडणुक निर्णय अधिकारी म्हणून श्री 
आसाराम सांडु गुसिंगे सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ता . वसमत 
यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे . 


उक्त प्रमाणे नियुक्त करण्यात आलेले निवडणूक निर्णय अधिकारी यांनी 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती वसमत ता . वसमत जि . हिंगोली या बाजार 
समितीच्या निवडणुकीसाठी सादर केलेल्या निवडणुक कार्यक्रमास संदर्भ 
क्र . २ नुसार मान्यता देण्यात आली आहे . 


त्यानुसार कृषि उत्पन्न बाजार समिती , वसमत , ता . वसमत जि . हिंगोली 
या बाजार समितीच्या मंजूर कार्यक्रमानुसार निवडणुक निर्णय अधिकारी 
यांनी निवडणुक प्रक्रिया पूर्ण करुन संदर्भ क्र . ३ प्रमाणे सर्व मतदार संघातून 
निवडुन आलेल्या सदस्यांची नमुना - १ ९ मध्ये मतदार संघनिहाय यादी या 
कार्यालयास सादर केली आहे . 


प्रस्तुत अनुषंगाने कृषि उत्पन्न बाजार समिती वसमत यांनी महाराष्ट्र 
कृषि उत्पन्न बाजार समित्या ( समितीची निवडणुक ) ( पहिली सुधारणा ) 
नियम २०२० मधील नियम ६५ व ६८ अन्वये प्राप्त झालेल्या नियमांमधील 
तरतुदीन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी एस . एल . बोराडे , 
जिल्हा निवडणुक अधिकारी कृ.उ.बा.स. तथा जिल्हा उपनिंबधक , सहकारी 
संस्था हिंगोली या बाजार समितीच्या सन २०२२ ते २०२७ या पंचवार्षिक 
निवडणुकीमध्ये निवडुन आलेल्या समिती सदस्यांची नावे खालीलप्रमाणे 
प्रसिध्द करीत आहे . 


निवडुन आलेल्या कृषि उत्पन्न बाजार समिती वसमतच्या सदस्यांची नावे , 
त्यांचे कायम पत्ते व ज्या मतदार संघातून निवडून आले आहे त्या मतदार 
संघाची नावे 


१ . 


w 


अ.क्र . उमेदवाराचे नाव 


४ 


६ 


( 9 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


१३ 


१४ 


१५ 


१६ 


१७ 


१८ 


इंगोले गणेश 
निरंजनराव 
अंभोरे माधव दत्तराव 


नरवाडे खोब्राजी 

गणेशराव 

नवघरे चंद्रकांत 

रमाकांत 

बेले संभाजी पांडोजी 


बेंडे तानाजी किसनराव 


भोसले सचिन 
अंबादासराव 

कदम राजश्री नाथराव 


चव्हाण द्वारकाबाई 
किशन 
भालेराव वैजनाथ 
रामराव 
तागडे गणपती 
रुखमाजी 


दळवी रमेश मुंजाजी 

हुंबाड दौलत 
व्यंकटराव 
चिंतारे संजय 
सोपानराव 
कुसळे सतिष 
बालाजी 


काबरा सुनिल 
शिवप्रसाद 

झंवर विनोदकुमार 


भगवानदास 
पठाण अमजद खाँ 
दौलत खाँ 


मतदार संघ 
सहकारी संस्था 


सर्वसाधारण 


सहकारी संस्था 


महिला राखीव 


सहकारी संस्था 
इमाव 
सहकारी संस्था 
विजा / भज / 
विमाप्र 
ग्रामपंचायत 
सर्वसाधारण 
ग्रामपंचायत 
सर्वसाधारण 
ग्रामपंचायत 
अ.जा. / अ.ज . 

ग्रामपंचायत 


आर्थिक 

दुर्बल 

व्यापारी 


व्यापारी 


हमाल 

मापारी 


दृष्ट्या 


६५ 


पत्ता 

मु.पो. कुरुंदा ता.वसमत 
जि.हिंगोली 


मु.सातेफळ पो . हयातनगर 
ता.वसमत जि.हिंगोली 
मु . पार्डी खु.पो. पार्डी बु 
ता.वसमत जि.हिंगोली 


मु . बाभुळगांव 
पो.ता.वसमत जि.हिंगोली 
मु.धामणगांव 

पो.ता.वसमत जि.हिंगोली 
मु . पळशी पो . हयातनगर 
ता.वसमत जि.हिंगोली 
मु.पो.चौंढी आंबा 
ता.वसमत जि.हिंगोली 
मु . अकोली पो . खांडेगांव 
ता.वसमत जि.हिंगोली 
मु . खुदनापुर पो . कौठा 
ता.वसमत जि.हिंगोली 
मु . आसेगाव 
पो.ता.वसमत जि.हिंगोली 
मु . पिंपराळा , पो . कुरुंदा 
ता.वसमत जि.हिंगोली 


मु . डोणवाडा पो . कुरुंदा 
ता.वसमत जि.हिंगोली 


मु . मरलापुर 
पो.ता.वसमत जि.हिंगोली 
मु . राजापुर पो . ता.वसमत 
जि . हिंगोली 


मु.पो.खांडेगांव ता.वसमत 
जि . हिंगोली 


मु.पो.ता.वसमत 

जि . हिंगोली 


मु . मोंढा पो . ता.वसमत 

जि . हिंगोली 


मु.पो.ता.वसमत 
जि.हिंगोली 


( एस . एल . बोराडे ) 

जिल्हा निवडणुक अधिकारी , कृ.उ.बा.स. 

तथा 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

हिंगोली 


૬૬ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 


१५ 


गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , शके १ ९ ४४ 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , यांजकडून 

वाचले : - श्रीमती एस . बी . महाले , जिल्हा न्यायाधीश - २ , कंधार जोड 
न्यायालय , मुखेड यांचे पत्र क्र . ३२७२/२०२२ , दिनांक २ ९ / ०८ / २०२२ सोबत 
विहित नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 
कार्यालयीन आदेश 


जा.क्र . ब - २ ( १ ) / ६७२५ / २०२२ - श्रीमती एस . बी . महाले , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , कंधार जोड न्यायालय , मुखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ६१ अन्वये दिनांक १६/०८/२०२२ 
ते २६/०८/२०२२ पर्यत ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण ( ११ ) दिवसांची 
परिवर्तीत रजा , रजेच्या पुढे दिनांक २७/०८/२०२२ व २८/०८/२०२२ 
रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक १६/०८/२०२२ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ ९ / ०८ / २०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्रीमती एस . बी . महाले , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ , कंधार जोड न्यायालय , मुखेड हया पुर्वीप्रमाणे त्याच 
पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एस . बी . महाले , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , कंधार जोड न्यायालय , मुखेड हया जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या त्याच पदावर स्थानापन्न राहील्या 
असत्या . 


:: २ :: 

उपरोक्त कालावधीतील जिल्हा न्यायाधीश - २ , कंधार जोड न्यायालय 
मुखेड यांच्या न्यायालयाचे जरुरी व तात्कालीक कार्यभार जिल्हा 
न्यायाधीश -१ , कंधार यांनी पाहिला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - ३० ऑगस्ट , २०२२ 


श . ए . बांगर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , नांदेड . 


१६ 

जिल्हा न्यायाधीश १ , यांजकडून 

वाचले : श्री . ग . रा . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ 
स्तर , नायगांव ( बा . ) यांचे पत्र क्र . २०२४/२०२२ , दिनांक २६/०८/२०२२ 
सोबत विहीत नमुन्यातील अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील 
आदेश . 


भाग १ - पुरवणी 

रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . ग . रा . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न 
आहेत . 


कार्यालयीन आदेश 

-L 

जा . क्र . ब- २ ( १ ) / ६६८ ९ / २०२२ - श्री . ग . रा . डोरनलपल्ले , सह दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक २२/०८/२०२२ ते 
२५/०८/२०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकुण चार ( ४ ) दिवसांची अर्जित 
रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९ - ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . ग . रा . डोरनलपल्ले , 
सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) हे जर वर नमूद 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 
:: २ :: 


सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांच्या न्यायालयाचा 
दिनांक २२/०८/२०२२ रोजीचा कार्यभार श्री आर . एम . लोळगे , दिवाणी 
न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , नायगांव ( बा . ) यांनी पाहीला आहे . तसेच 
दिनांक २३/०८/२०२२ ते दिनांक २५/०८/२०२२ या कालावधीतील कार्यभार 
श्री एस . जी . ठाणेदार , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , बिलोली 
यांनी पाहीला आहे . 

नांदेड . दिनांक : - २ ९ ऑगस्ट , २०२२ . 


श . ए . बांगर , 
जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


१७ 

जिल्हा न्यायाधीश १ यांजकडून 

वाचले : - श्री . एस . बी . ढेंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुदखेड 
यांचे पत्र क्र . ९ ४५ / २०२२ , दिनांक २६/०८/२०२२ सोबत विहीत नमुन्यातील 
अर्जित रजा मिळणे बाबतचा अर्ज व त्यावरील आदेश . 

कार्यालयीन आदेश 


जा . क्र . ब -२ ( १ ) / प्रशा / ६६८८/२०२२ श्री . एस . बी . ढेंबरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुदखेड यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
( रजा ) नियम १ ९ ८१ मधील नियम ५० अन्वये दिनांक ०१ / ० ९ / २०२२ ते 
०८ / ० ९ / २०२२ ( दोन्ही दिवस धरुन ) या एकूण आठ ( ८ ) दिवसांची 
अर्जित रजा , रजेच्या मागे दिनांक ३१/०८/२०२२ व रजेच्या पुढे दिनांक 
० ९ / ० ९ / २०२२ व १० / ० ९ / २०२२ रोजीच्या सुट्टयांचा फायदा जोडून , दिनांक 
३०/०८/२०२२ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ / ० ९ / २०२२ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपुर्वीपर्यत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येते . 


रजेवरुन परत आल्यानंतर श्री . एस . बी . ढेंबरे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , मुदखेड हे पुर्वीप्रमाणे त्याच पदावर स्थानापन्न राहतील . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ च्या नियम ३ ९- ब खालील 
तळटिप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . ढेंबरे , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , मुदखेड हे जर वर नमूद कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न राहिले असते . 


:: २ :: 

दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर , मुदखेड यांच्या न्यायालयाचे उपरोक्त 
कालावधीतील जरुरी व तात्कालीक कार्यभार २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश 
कनिष्ठ स्तर , नांदेड यांनी पहावा , तसेच त्यांना दिवाणी न्यायालय 
कनिष्ठ स्तर , मुदखेड आस्थापनेशी संबंधीत सर्व प्रकारच्या देयंकावर , 
हुंडीवर व स्वीय प्रपंची लेख्यांच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करुन रक्कम 
आहरित करण्यासाठी याद्वारे प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 

नांदेड . दिनांक : - २ ९ ऑगस्ट , २०२२ 


श . ए . बांगर , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश - १ , नांदेड . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


१ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

वर्ष ९ वे , राजपत्र क्र . १ ] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १२-१८ , २०२३ : पौष , २२-२८ , शके १ ९ ४४ [ किंमत : ०.०० रुपये 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्याव्यतिरिक्त केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले व 
महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक 
शिक्षण व स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना ) 

टीप : - प्रत्येक अधिसूचनेच्या आधी मधोमध जे ठळक आकडे छापलेले आहेत ते ह्या साप्ताहिक राजपत्रात छापलेल्या अधिसूचनांचे अनुक्रमांक आहेत . 


अनु . क्र . 


१ 


२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 

८ 

९ 

१० 


सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


२ 

तपशिल 

सुरुवातीची शिल्लक 

जमा भाग -०१ 

जमा भाग - ०२ 

एकूण जमा 

एकूणात एकूण 

खर्च भाग - ०१ 

खर्च भाग ०२ 

एकूण खर्च 

अखेरची शिल्लक 

एकूणात एकूण 


ZAVA 


१ 

जिल्हा परिषद औरंगाबाद यांजकडून 

नमुना नं . २१ ( ई ) 

म . जि . प.व. पं . स . लेखा संहिता १ ९ ६८ चे नियम ६६ ( ए ) ( ८८ ) 
वार्षिक लेखे सन २०२१-२०२२ 


३ 

४ 

पंचायत समिती उपकर जिल्हा परिषद उपकर 


९ ७३६ ९ ७६ 

७७२ ९ ७ ९ २ 

२३५३८५१ 

१००८३६४३ 

१ ९ ८२०६१ ९ 

९ २५६८७२ 

७३१०४८ 

९९ ८७ ९ २० 

९ ८३२६ ९९ 

१ ९ ८२०६१ ९ 


चंद्रकांत पाटील 

मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी , 

जिल्हा परिषद औरंगाबाद . 


५ 

हस्तांतरण 


६ 
अभिकरण 


७४०८ ९ १७२८ 

३३६४६५२६८३ 

५६८६१७५६१ 

२५३६०१३३ ९ १४२ ९ २५८८ ९ ४७ 

८७३१४ ९ ०५६ 

३८५०७८०२६ 

१ ९ ८३८००६४ 

२५०२१५२२ 

६३८६७ ९ ३६५ १४४ ९ ० ९ ६ ९ ०११ 

८ ९ ८१७०५७८ 

१३७ ९ ५७१० ९ ३ १७८५५६२१६ ९ ४ १४६६७८८१३ ९ 

२१६३६७ ९ ८२ १३२८६२३०१०४ 

८३७५१६ ९ ४० 

३२७४६३६१० 

१३७५२४२३ ९ 

१०३८ ९ ५६५ 

५४३८३१५ ९ २ १३४२३७५४३४३ 

८४७ ९ ०६५०५ 

८३५७३ ९ ५०१ 

४४३१८६७३५१ 

६१८८८१६३४ 

१३७ ९ ५७१० ९ ३ 

१७८५५६२१६ ९ ४ | १४६६७८८१३ ९ 


विकास मीना 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
जिल्हा परिषद औरंगाबाद . 


औ . भाग १ अ -१ 

१ 

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


